भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १७.०३.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र. (4) (१० /२०२०/दहा, दिनांक 
99.03.2020, 92.03.2020 आणि 93.03.2020 नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आल्या 
आहेत. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
(दिनांक ११.०३.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


श्री.अश्विन मुदगल, भाप्रसे (२००७) सह व्यवस्थापकीय संचालक, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत ल्याम 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. सिडको, नवी मुंबई. रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती. 


श्री.एस.एस.चव्हाण, भाप्रसे ) सह व्यवस्थापकीय संचालक, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत ल्याम्‌ 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत | रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती. 
वितरण कंपनी, औरंगाबाद 


श्री.आर.एस.जगताप, भाप्रसे (२००८) सह आयुक्त, विक्रीकर, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. औरंगाबाद रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 


श्रीमती नयना गुंडे, भाप्रसे (२००८) उप महासंचालक, Aral, | प्रशासकीय कारणास्तव 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे | पुणे. लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे. करणे आवश्‍यक असल्याने. 
श्रीमती श्वेता सिघल, भाप्रसे (२००९) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. राज्य एड्स नियंत्रण | रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 

सोसायटी, मुंबई 


श्री.ए.ए. » भाप्रसे (२०१०) व्यवस्थापक, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत ल 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. जलस्वराज (२), नवी मुंबई. | रिक्त पदावर नियुक्‍ती 


श्री.पी.सिवा संकर, भाप्रसे ) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत ल 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. संचालक, महाराष्ट्र राज्य | Rad पदावर नियुक्ती. 
वखार महामंडळ, पुणे. 
श्री.अरिबम BAL, भाप्रसे (२०१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | wry PRR व 
उप सचिव, ग्रामविकास विभाग, मुंबई. जिल्हा परिषद, हिंगोली. =| लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०,/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 
(दिनांक १२.०३.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


९. श्री.रणजीत कुमार, भाप्रसे (२००८) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र 
मा.राज्यपाल यांचे उप सचिव, राजभवन, | राज्य एड्स नियंत्रण 
मुंबई. सोसायटी, मुंबई. 


श्रीमती श्वेता सिंघल, भाप्रसे (२००९) मा.राज्यपाळ यांचे उप 
दिनांक १२.०३.२०२० च्या आदेशामध्ये | सचिव, राजभवन, मुंबई. 
अंशत: बदल करून. 
श्री.ए.डब्ल्यू.काकडे, भाप्रसे (२०१०) व्यवस्थापकीय संचालक, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, | सारथी, पुणे. 
नांदेड. 
दिनांक १३.०३.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 

श्री.गंगाथरन डी., भाप्रसे (२०१३) महापालिका आयुक्त, वसई 

पि जिल्हाधिकारी, धुळे. विरार महानगरपालिका, 


विरार. 


प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. (श्रीमती 
श्वेता सिंघल, भाप्रसे यांचे दिनांक 
११.०३.२०२० चे आदेशात अंशत: 
बदल करून.) 

प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवऱ्यक असल्याने. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२००३१६१३३८२७५६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 


येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
5 ५1 b h ठे S h na a oa Depi is t, Pr ह IC 7 क 
Baban ॥१५०॥९-० पाकचा 
(सुभाष इंगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.सिंह), 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.खारगे), 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती. 


on SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


